प्रत: 


महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक: मकृप-१०२४/प्र.क्र.१३४/६-ओ 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २० सप्टेंबर, २०२४. 
आदेडा 
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३ Helles कलम १२ (२) (ब) मधील तरतुदीनुसार 
महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्ष पदावर श्री.तुषार बाळासाहेब पवार, 
रा.मु.पो.बेळवडे हवेली, ता.कराड, जि.सातारा यांची नेमणूक करण्यात येत आहे. 


2. श्री.तुषार बाळासाहेब पवार यांची महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्ष 
पदावरील ही नियुक्‍ती सदर नियुक्तीच्या दिनांकापासून ३ वर्षासाठी किंवा राज्यशासनाची मर्जी असेल 
तोपर्यंत, यापैकी जी घटना अगोदर घडेल तोपर्यंत असेल. 

३. सदर आदेशा सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९२०१६४४१३४९०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRATIBHA 
MADHAV PATIL ५ 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. कुलपती तथा राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई ४०० ०३५ 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
४. मा. मंत्री कृषि यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

६. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

७. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण व संशोधन परिषद, १३२-ब, भांबुर्डा, भोसले नगर,पुणे ४११००७ 
९. कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि.अहमदनगर 

१०. कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 

११. कुलगुरु, डॉ. पंजाबराव carga कृषि विद्यापीठ, अकोला. 

१२. कुलगुरु, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी 

१३. महासंचालक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नवी दिल्ली (पत्राद्वारे). 

१४. श्री.तुषार बाळासाहेब पवार, रा.मु.पो.बेलवडे हवेली, ता.कराड, जि.सातारा. 

१५. निवडनस्ती / ६-अ कार्यासन संग्रहार्थ. 


